बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेकडून रु.३०० कोटीच्या मध्य मुदत कर्जास 
शासन हमी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी-२०२४/ सहकार/प्र.क्र.१७/अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :-१४/०३/२०२४ 


वाचा - 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. शाहमी-१०९९/प्रक्र.६८/जा.हमी, दि. ०५.११.१९९९ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी, दि.२८.४.२००८ 


प्रस्तावना: 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेची 
आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन या बँकेस महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून रु. ३०० कोटी मध्यम मुदत कर्ज 
मंजूर होण्यासाठी शासन थकहमी मंजूर करण्यास तसेच बँकेस शासन थकहमी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेने दि. २९.०२.२०२४ च्या पत्रासोबत शासनास सादर केलेल्या हमी कराराच्या मसुद्यात हमी करार 
करण्यास व बँकेस मंजूर करावयाच्या रु. ३०० कोटी मध्यम मुदत कर्जाच्या परतफेडीसाठी दोन वर्षाचा 
अधिस्थगन कालावधी (moratorium) व पाच वर्षाचा परतफेडीचा कालावधी (एकूण सात वर्षे) मंजूर करण्यास 
मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मा. मंत्रीमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन या बँकेस महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेकडून रु. ३०० कोटी मध्यम मुदत कर्ज मंजूर होण्यासाठी शासन थकहमी मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस शासन थकहमी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 
दि. २९.०२.२०२४ च्या पत्रासोबत शासनास सादर केलेल्या व मंत्रिमंडळ टिप्पणी सोबत जोडलेल्या शासन 
थकहमी कराराच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस मंजूर करावयाच्या रु. ३०० कोटी मध्यम मुदत कर्जाच्या 
परतफेडीसाठी दोन वर्षाचा अधिस्थगन कालावधी (moratorium) व पाच वर्षाचा परतफेडीचा कालावधी (एकूण 
सात वर्षे) मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. बँकींग नियमन अधिनियमन, १९४९ च्या कलम १४ अ मधील तरतुद विचारात घेऊन सदर 
थकहमीवरील कर्जासाठी बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कोणतीही मालमत्ता तारण घेण्यात येणार 
नसल्यामुळे सदर कर्जाची मंजुरी, कर्जाचे वितरण व कर्जाच्या वसुलीचे संनियंत्रण करण्यासाठी सहकार 
विभागामार्फत आवश्‍यक ती उपाययोजना करावी. 


५. सदर शासन हमीवर कर्ज उचलण्याची मुदत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा 
महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/नविवि/प्र.क्र.६४/अर्थबळ 


६. 


धनको बँक/ वित्तीय संस्थेसमवेत शासन हमीवर घेण्यात येणाऱ्या/आलेल्या कर्जासंबंधी करण्यात 


येणाऱ्या करारपत्रात खालील अटी व शरर्तीचा MAST करण्यात यावा. 


७. 


६.१) शासन हमी एकूण रु.३०० कोटी इतक्या रकमेपुरतीच सिमीत राहील. 


६.२) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीबाबत अथवा व्याजाची रक्‍कम 
देण्याबाबत होणाऱ्या कसुरीची सूचना शासनास ९० दिवसाच्या आत देणे संबंधित वित्तीय संस्थेस 
बंधनकारक असेल. 


बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला रु.३०० कोटीची शासन हमी संदर्भात अ.क्र.१ येथील 


दि.०५.११.१९९९ मधील शासन निर्णयानुसार हमी शुल्क लागु राहील. तसेच खाळील अटी व शर्ती लागु 
राहतील:- 


७.१) सदर धनको कडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाचा वापर ज्या उद्दिष्टासाठी कर्ज घेण्या आले आहे 
त्यासाठीच करण्यात यावा. 


७.२) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आव्यक तेवढयाच कर्जाची उचल करावी. 


७.३) सदरचे कर्ज (मुद्दल व्याज) फेडण्याची संपूर्ण जबाबदारी बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 
राहील. 


७.४ सदर BWA हमीवर देण्यात आलेल्या कर्जाचे दायित्व शासनावर येणार नाही याबाबत 
सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभागाने दक्षता घ्यावी. 


७.५) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दर महिन्याला कर्ज परतफेडीच्या प्रगतीबाबतची स्थिती 
दर्शविणारी माहिती सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभागाकडे/ वित्त विभागाकडे सादर करावी. 

७.६) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने विहित कार्यपध्दतीने लेखा परिक्षित केलेल्या लेख्यांची 
एक प्रत शासनास सादर करावी. 

७.७) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर सहा महिन्यांनी (३१मार्च/३०सप्टेंबर) सहकार,पणन व 
वस्रोद्योग विभागास सादर करावा. 


८. हमी शुल्क 


अ) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक यांनी घेतलेल्या कर्जावरील प्र.श.प्र.व. हमीशुल्काचा दर 
रु.२/-असा राहील. 

ब) हमी शुल्काचा भरणा दर सहा महिन्यानी करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक हे जबाबदार असतील. प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या ३१ मार्च आणि / अथवा ३० 
सप्टेंबर रोजी अदत्त असलेल्या घटना सापेक्ष दायित्वावर (Contingent Liability) देय असलेल्या हमी 
शुल्काचा भरणा अनुक्रमे १ एप्रिल आणि / अथवा १ ऑक्टोबर रोजी करण्यात यावा. 

क) हमी शुल्काचा भरणा केल्यानंतर त्यामधून प्रथम थकीत हमी शुल्कावरील दंडनीय व्याजाची रक्‍कम 
वळती करुन घेण्यात येईल. नंतर सर्वात जुन्या थकीत हमी शुल्काची वसुली, त्यानंतर त्यापेक्षा कमी 
जुन्या हमी शुल्काची वसुली याप्रमाणे रक्‍कम वळती करुन घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/नविवि/प्र.क्र.६४/अर्थबळ 


ड) देय हमी शुल्क शासन तिजोरीत भरणा करण्यास बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून 
कसूर झाल्यास अशा कसूर केलेल्या थकीत रक्कमेवर पहिल्या तीन महिन्यासाठी १६ टक्के दराने व त्या 
पुढील कालावधीसाठी २४ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल. 

इ) बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शासन हमी शुल्काची रक्‍कम "००७५-संकीर्ण, सर्वसाधारण 
सेवा- १०८-हमी शुल्क" या लेखाशिर्षाखाळी शासकीय कोषागारात भरणा करावी. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी बँकेस देय असलेली हमी शुल्काची रक्‍कम 
शासकीय कोषागारात नियमितपणे भरणा केली जाते याची खात्री करुन घ्यावी. 

ई) हमी शुल्क भरल्याच्या पृष्ठयर्थ चलनाची साक्षांकित प्रत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने वित्त 
विभागास पाठवावी. 

उ) शासन हमीवरील घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत संनियंत्रणाची जबाबदारी सहसचिव/ 
उपसचिव, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांची राहील. 


९. बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित वित्तीय संस्थांसोबत 
करण्यात येणाऱ्या करारपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याकरिता सहकार,पणन व वरुद्योग विभागातील संबंधीत 
सहसचिव/ उपसचिव व वित्त विभागातील उप सचिव (अर्थबळ) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
१०. हा शासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, 
सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभागाच्या नस्ती क्र. संकीर्ण ०८२३/ प्र.क्र. ६१/२-स वरील प्रस्तावाच्या व वित्त 
विभागाचा शासन हमी क्र. ६ /२०२३-२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१४२७१३९८०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

S A N TO S H U M E S H R A O EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 
51ef933f134060bc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

G A | KWA D serialINumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EA52A04054 
E53B0C1BBF9ESOC90A2CF5C, cn=SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
Date: 2024.03.14 15:56:35 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाहमी-२०२३/नविवि/प्र.क्र.६४/अर्थबळ 


१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती) 

१४) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक्स क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 

१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

१६) नॅशनॅलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन. हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 

१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

१८) बहुजन समाज पार्टी,म.रा.,बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ए,कलेक्टर कॉलनी चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई-०४. 

भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी महाराष्ट्र कमिटी,जनशक्‍ती हॉल,ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी,मुंबई-२८. 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

अपर मुख्य सचिव, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) वित्त विभाग (त्रण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी-२ स,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 

संबंधित वित्तीय संस्था (विभागामार्फत). 

निवड नस्ती -अर्थबळ. 


A 
0 


क CoO क क्त ee sel ee > 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


aay 


ANNEXURE A 


Proforma in which the Information in respect of repayment of loan and financial lability of the 
borrower is to be submitted by the lending Institute to the Government every six month (1st 
April! 1st Oct) 


1 Name of Lending Institute: 

2 Principal Debtor: 

3 Name of Administrative Dept: 
4 Guarantee No: 

5 


Date of Validity of Guarantee: 


6 Report for the period from: To 
Guarantee & Repayment during the period (Rupees) 


Outstanding guarantee at 
beginning of the period 


Additional guarantee 
sanctioned, if any during 
the period 


Toal Outstanding (1+ 2) 


Amount Credited in to 
Escrow A/C 


Net Balance (5-6) 


Repayment of loan 


|| Outstanding Amount 
| Outstanding at the 
Beginning 


Balance at end of the 
period (1-2) 


"12. Is in view of the lending institute, the 
; borrowing institute being managed efficiently 


13. If not, type of corrective action proposed to be 
laken by lending institute 


